महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ 
अंतर्गत भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या 
अधिसूचित करण्यात आलेल्या सेवा ऑनलाइन 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संगणक - २०२३ /प्र.क्र.०९ /संगणक कक्ष 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, ७ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: १७ एप्रिल, २०२३ 
वाचा : 
१) महारष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-पुणे विभागीय पुरवणी, दि.२९ मार्च ते ४ एप्रिल, २०१८. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक, विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.४.२०१५ 
3) शासन निर्णय, सामाण्य प्रशासन (माहिती तंत्रज्ञान) विभाग, क्रमांक, मातंसं-२०२२/ 
प्र.क्र.४७/से-२/३९, दि.२७.९.२०२२ 
४) भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा कार्यालयाचे दि.१४.३.२०२३ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना : 

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा अधिनस्त १) विंधन विहिर / विहिर स्थळ सर्वेक्षण STS व 
भूभौतिक) व २) पाणी नमुन्यांचे रासायनिक व जैविक पृथःक्करण या दोन सेवा वाचा येथील राजपत्रान्वये 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत अधिसूचित करण्यात आलेल्या आहेत. सदर सेवा 
ऑनलाइन स्वरूपात देण्यासाठी येणा-या खर्चाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाकडून 
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा कार्यालयास प्राप्त प्रोफोर्मा देयकाची रक्‍कम मिळण्याची विनंती वाचा 
क्र. ४ येथील पत्रान्वये करण्यात आली असून, सदर रक्‍कम भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांना 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती. 


शासन निर्णय - 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत अधिसूचित करण्यात आलेल्या दोन 
लोकसेवा -१) विंधन विहिर / विहिर स्थळ सर्वेक्षण (भूजलीय व भूभौतिक) व २) पाणी नमुन्यांचे रासायनिक 
व जैविक पृथःक्करण या सेवा ऑनलाइन स्वरूपात देण्याअनुषंगाने पोर्टलवर सुविधा उपलब्ध 
करणेकरीता महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाकडून भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा कार्यालयास 
प्राप्त प्रोफोर्मा देयकाची रक्‍कम रु.११,६३,४१५/- अधिक त्यावरील GST १८% एवढ्या रकमेस 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर निधी भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा कार्यालयास 
वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संगणक - 2023/प्र.क्र.09 /संगणक कक्ष 

०२. यासाठी येणारा खर्च मागणी क्र. वाय-५, ३४५१, सचिवालय आर्थिक सेवा, (००) ०९०, 
सचिवालय, (०२) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, (०२) (०२), ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाची अंमळबजावणी 
३४५१ २७६४-१७, संगणक खर्च या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 
०३. सदर arm निर्ण हा शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक, विअप्र-२०१३/ 
प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दि.१७.४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग- 
पहिला, उपविभाग-दोन, अनुक्रमांक २७-अ, नियम क्र.७६ मधील तरतूदीनुसार प्रशासकीय विभागास 
प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४१७१२५८०८२३२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by JAYANT VASANT WANI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 


SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=ed841 1d02826988b56bb8a80c9 


2781268bc4b9d63f894022804b55bd1cea 
9847, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=BFF25E350EA9446CC7F3B4 


WANI यय 
(जयंत वाणी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


) मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. मंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा. विरोधी पक्षनेता, विधान भवन, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


Ee) 


AD 


AN 


ioe 


o~ 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 

१०) अभियान संचाळक-जजीमि, राज्य पाणी व स्वच्छता Fa, बेलापूर, नवी मुंबई. 
११) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मंबुई. 

१२) उप सचिव (सवी/ मुख्य अभियंता तथा विशेष कार्य अधिकारी, पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मंबुई. 


-८४) 


&. 


८ 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: संगणक - 2023/प्र.क्र.09 /संगणक कक्ष 
१३) जिल्हाधिकारी, सर्व. 
१४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 
१५) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञयेता), मंबुई. 
१६) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 
१७) उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (सवी. 
) 
) 


१८) वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (सर्वी. 
१९) निवड नस्ती (पापु-१२), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


